महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि - ११२१/प्र.क्र.२१/१४-ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २२ एप्रिल, २०२१ 


आदेठा 


श्री.वैभव ग. कोष्टी, कक्ष अधिकारी, plated विकास व उद्योजकता विभाग यांची प्रशासकीय कारणास्तव 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४) व ४(५) नुसार बदली करण्यात येत असून, त्यांची बदलीने पदस्थापना 
सार्वजनिक आरोग्य विभागामध्ये करण्यात येत आहे. श्री. कोष्टी, कक्ष अधिकारी यांना सार्वजनिक आरोग्य 
विभागामध्ये रूजू होण्यासाठी कौडठाल्य विकास व उद्योजकता विभागाने कार्यमुक्त करावे. 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२२१६४५५७८००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao Gurav 


Gajanan ee 
Bhimrao Gurav Simic 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रति, 
श्री.वैभव ग.कोष्टी, कक्ष अधिकारी, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित 
मंत्रालयीन विभागामार्फत). 
प्रत, 


१) अ.मु.स./प्रधान सचिव /सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग/ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. (संबंधित मंत्रालयीन विभागांमार्फत) 

२) सह सचिव/ उप सचिव (आस्थापन), सार्वजनिक आरोग्य विभाग/ कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

३) निवड नस्ती / संग्रहार्थ. 


